कोल्हापूर जिल्ह्यातील शिरोळ तालुक्‍यातील 
प्रमुख राज्यमार्ग-६ ते चिप्री - जैनापूर -कोथळी 
ते जिल्हाहद्द - हरीपूर ते राज्यमार्ग-१५४ रस्ता 
या रस्त्याची प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून 
दर्जोन्नती करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र.४५नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- १३ नोंव्हेबर, २०१८ 


संदर्भ - शासन निर्णय क्रमांक - रवियो-२०१८/प्र.क्रश्‍५/नियोजन-२ दि. ०५/११/२०१८. 


शुद्धीपत्रक 


शासन निर्णय क्र. रवियो-२०१८/प्र.क्र.४५/नियोजन-२ दि.०५/११/२०१८ मधील तक्त्यातील 
प्रस्तावित रस्त्याचे नांव या रकान्यामध्ये “प्रमुख राज्यमार्ग-६” ऐवजी “ राष्ट्रीय महामार्ग-१६६” तसेच 
दर्जोन्नती नंतरचा क्रमांक या रकान्यामध्ये “प्रमुख जिल्हा मार्ग-१००” ऐवजी “प्रमुख जिल्हा मार्ग-९३” असे 


वाचण्यात यावे. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१८१११४११३०१५७२१८ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


Digitally signed by Prashant Vinayakrao Patil 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Public Works 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
? ra 5 h a n t Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


Vi n a ya k fa 0 Pp a t | | 505422af66a5628314537e, cn=Prashant Vinayakrao Patil 


Date: 2018.11.14 11:36:22 +05'30' 


(प्रशांत पाटील) 
अवर सचिव (नियोजन), महाराष्ट्र शासन 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे(यांनी सदर शासन निर्णयानुसार 
रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करावा. 
तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

विभागीय आयुक्त, पुणे. 

अधिक्षक अभियंता,सा.बां.मंडळ, कोल्हापूर (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास 
योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करण्यात यावा. 
तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद कोल्हापूर. 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कोल्हापूर. 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

निवडनस्ती. 


